महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास सवलतींच्या 
मूल्यांच्या प्रतिपूर्तीपोटी रु.२००,००,००,०००/- रोखीने 
प्रदान करण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी-१११९/प्र.क्र.२७९/परि-१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ जानेवारी, २०२०. 


शासन निर्णय क्र. एसटीसी ३४००/६३१/सीआर-३१/परि १, दिनांक २० जुन, २०००. 
शासन निर्णय क्र.एसटीसी ३४०१/सीआर-४२/भाग-१/परि १, दिनांक ५ डिसेंबर, २००५. 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी ३४०५/सीआर-५१५/परि १, दिनांक २६ जुले, २००६. 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी ०११३/सीआर-१०३/परि १, दिनांक १० फेब्रुवारी, २०१४. 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी ०८१५/प्र.क्र.५५०/परि-१, दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१६ 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी ०५१८/प्र.क्र.३२७/परि-१, दिनांक २० ऑगस्ट, २०१९. 
शासन निर्णय क्र. एसटीसी ०७१८/प्र.क्र.४१४/परि-१, दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २०१९. 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प.म. यांचे पत्र क्र.राप/लेखा/नोंदणी/ सवलत/ 
२४०८, दिनांक १८.०९.२०१९. 
प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाद्वारा राज्य शासनाने वेळोवळी दिलेल्या आदेझ्ञानुसार विविध 
प्रवासी वर्गाला प्रवासी भाडयात सवलती देण्यात येतात. सदर खर्चाची प्रतिपूर्ती दि.१.०४.२०१६ पासून गृह 
(परिवहन) विभागाद्वारे करण्याबाबत संदर्भाधिन क्र.५ येथील दि.२५/२/२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे. 

त्यानुसार अनुक्रमे संदर्भ ६ व ७ नुसार सन २०१८-१९ मधील शिल्लक असलेल्या सवलत मुल्यांपैकी 
रु.६१०,३४,४४,८९०/- रोखीने अदा करण्यात आले आहेत व उर्वरित शिल्लक सवलत मुल्यांचे प्रवासी 
करापोटी पुस्तकी समायोजन रु.१३२,९९,२२,६१५/- सन २०१९-२० वर्षातील तरतूदीमधून महाराष्ट्र राज्य 
मार्ग परिवहन महामंडळास करण्यात आलेले आहे. 


आता महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने संदर्भाधिन क्र.८ येथील पत्रान्वये एप्रिळ, २०१९ ते 
जुले, २०१९ प्रवास सवलत मुल्याच्या रकमेपैकी रु.२९२,८९,०५,३३४/- रोखीने वितरीत करण्याचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केला होता. त्यानुसार निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास एप्रिल, २०१९ ते जुले, २०१९ या कालावधीतील विविध 
प्रवास सवलत मूल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी द्यावयाच्या रक्‍्कमेपैकी रु.२००,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये दोनशे 


कोटी) रक्‍कम सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीमधून रोखीने प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीसी-१११९/प्र.क्र.२७९/परि-१, दि. ०३ जानेवारी, २०२० 


२. सदर खर्च सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षामध्ये उपलब्ध असलेल्या तरतूदीमधून भागविण्यात यावा 
आणि सदर खर्च गृह विभाग, मागणी क्रमांक "बी-३, लेखाशिर्ष २०४१, वाहनांवरील कर ००, ००१, संचालन व 
प्रशासन (०१) परिवहन आयुक्‍त (०१) (०१) आस्थापना - परिवहन आयुक्त, (दत्तमत्त) (अनिवार्य), (२०४१ ००१८) 
३३, अर्थसहाय्य" या लेखाशिर्षाखाली सवलत मुल्याच्या प्रतिपुर्तीपोटी खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत असून त्यांच्या 
कार्यालयातील आंहरण व संवितरण अधिकारी असलेले ळेखाधिकारी यांनी सदर रक्‍कम आंहरित करुन 
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास अदा करावी. 


8, हा area निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४१८/२०१९/व्यय-८, दि.३१.१२.२०१९ 
अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१०३१७५५०१८४२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Meghana Gaurav Shinde 
Date: 2020.01.03 17:38:40 +05'30' 


(मेघना गौरव शिंदे) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
३. वित्तिय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ, मुंबई 
४. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
५. महालेखापाल (वाणिज्यिक लेखा परिक्षा), मुंबई, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, वांद्रे (पूर्व, मुंबई Yoo ०५१ 
८. वित्त विभाग (व्यय -८/साऊ/ अर्थसंकल्प-११/अर्थोपाय) मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
९. गृह विभाग (बीयुडी-१/बीयुडी-२/परिवहन-३/परिवहन-४) मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवडनस्ती/परि १. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


